सन २०१८-१९ या वित्तिय वर्षात रुग्णालयीन 
तत्त्वावर स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
वितरित करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१८/प्र क्र १९१/आरोग्य -५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, ८ व १० वा मजला 
दिनांक: १७ ऑक्टोबर,२०१८. 


वाचा :- 

१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग ,शासन निर्णय क्रमांकः, कुनिका २०११/प्र क्र ३२१/ आरोग्य-५, 
दिनांक २१ मार्च, २०१२ 

२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.9५/अर्थ-३, दि.१८ एप्रिल, २०१७. 

३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ एप्रिल, २०१८. 

४) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे /सन २०१६-१७ /रुग्णालयीन तत्वावर 
स्वयंसेवी /५१३९-१४०/ अनुदान/ कक्ष-१८/२०१८, दि.०३.०७.२०१८. 

५) सार्वजनिक आरोग्य विभाग ,शासन निर्णय क्रमांकः, कुनिका २०१५/प्र क्र ३३/ आरोग्य-५, 
दिनांक ०४.०३.२०१५ 

६) सार्वजनिक आरोग्य विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः, कुनिका २०१८/प्र क्र १९१/ आरोग्य-५, 
दिनांक ३१.०८.२०१८ 


प्रस्तावना :- 

समक्रमांक दि.३१.०८.२०१८ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन पुढीलप्रमाणे सुधारीत शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक-१ येथील शासन निर्णयानुसार 
रुग्णालयीन तत्त्वावर कुष्ठरुग्णांसाठी रु.२२००/- प्रमाणे प्रतीरुग्ण दरमहा संस्थेने प्रत्यक्ष भरती 
केलेल्या रुग्णांप्रमाणे अनुदान देण्यात येते. संदर्भाधीन क्र.४ अन्वये प्राप्त प्रस्तावानुसार सन २०१८-१९ 
या आर्थिक वर्षामध्ये रुग्णालयीन तत्वावर कुष्ठरुग्णांसाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

रुग्णालयीन तत्वावर स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदाने देण्यासाठी ३१, सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दिष्टाखाळी रु.३,००,००,०००/-(तीन कोटी) इतके सहायक अनुदान 
(योजनेतर) सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता अर्थसंकल्पित करण्यात आले आहे.. सन २०१८-१९ या 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१८/प्र क्र १९१/आरोग्य -५ 


वर्षाकरीता २२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य उपशिर्ष (09)(92) कुष्ठरोग्यांसाठी सहायक 
अनुदाने (२२१००६८३) मूळ अनुदान रु.३,००,००,०००/-(तीन कोटी ) इतकी तरतूद आहे. वित्त 
विभागाच्या दि. ०२ एप्रिळ, २०१८ च्या परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागांना चालू वित्तीय वर्षाच्या 
कालावधीसाठी निधी वितरणापैकी (डिसेंबर २०१८ अखेर) महसूली Heads ७० टक्के निधी उपलब्ध 
करुन देण्यात आली आहे. 

सदंर्भाधीन क्र. ४ प्राप्त प्रस्तावानुसार खाली दर्शविल्याप्रमाणे स्वयंसेवी संस्थांना एकूण 
रु.८८, ७१,४०६ /- (रु.अठठयांऐशी लाख एकात्तर हजार चारशे सहा फक्त) इतके सहायक अनुदान 
दि.२१ मार्च, २०१२ च्या शासन निर्णयातील अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र | संस्थेचे नाव कालावधी | दि.०१.१२.२०१६ दि.०७.०८.२०१७ च्या देय 


करण्यात आलेल्या | वितरीत करण्यात 
प्रस्तावामधील रक्‍कम | आलेली रक्‍कम 


शि महारोगी सेवा | एप्रिल २०१६ ते | ७९२०००० शिका ७९२०००० 
समिती, आनंदवन, । सप्टेंबर,२०१६ 
वरोरा, जि.चंद्रपूर 

२ | कुष्ठरोग निवारण | जानेवारी ३८१००७ ५४६९७ ३२६३१० 


समिती शांतीवन | २०१६ ते 
नेरे, जि.रायगड सप्टेंबर २०१६ 


3| अहमदनगर जिल्हा | एप्रिल २०१५ ते | ६२५०९६ a ६२५०९६ 
कुष्ठरोग निवारण | मार्च २०१६ 
समिती अहमदनगर 
एकूण ८८,७१,४०६/- 


३. सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात रुग्णालयीन तत्त्वावर स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
वितरणाचा प्रस्ताव, महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०१७ निधी वितरणाबाबत वित्त विभाग, शासन 
परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८ Vs, २०१७ सोबतच्या परिशिष्टातील मुद्दा क्र.८ 
समोर नमूद तपासणी सूचीनुसार तपासला असून मुद्दा क्र.३ ते ९ मधील सर्व अटींची पूर्तता होत आहे. 
तसेच सदर शासन परिपत्रकातील परिच्छेद ७ ते १८ मधील सर्व अटींची पूर्तता होत आहे, असे प्रमाणित 
करण्यात येत आहे. तसेच वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, दि.०२ एप्रिळ, २०१८ अन्वये दिलेल्या 
सुचनांनुसार, सन २०१७-१८ या वित्तिय वर्षात रुग्णालयीन तत्त्वावर स्वयंसेवी संस्थांना यापुर्वी वितरीत 
केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


नुसार सादर | शासन Page| अनुदान 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१८/प्र क्र १९१/आरोग्य -५ 


लेखापरिक्षण /महाळेखापाल यांचे गंभीर आक्षेप नाहीत. या योजनेंतर्गतचा निधी लाभार्थ्यांच्या थेट 
खात्यात जमा होत नाही. सदर योजनेंतर्गत वस्तू खरेदी प्रस्तावात खरेदी नियोजन करण्यात येते व 
आवश्यकतेनुसार दरकरारावर खरेदी करण्यात येते. तसेच भांडवली वस्तूंच्या खरेदीनंतर डेड स्टॉक 
रजिस्टरमध्ये नोंद घेण्यात येते. सदर योजनेच्या संबंधित लेखाशिर्षाखाळी एक वर्ष जुने संक्षिप्त देयक 
प्रलंबित नाही. 


४. सहसंचालक (कुष्ठ व क्षय), पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आळे असून 
त्यांनी वरील अटी पुर्ण केल्याची खातरजमा करुन संबंधित अनुदान अदा करण्याची कार्यवाही करावी. 
तसेच सदर अनुदानाशी संबंधित देयके अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडे सादर करणेसाठी 
सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. त्यांनी मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च करु नये व खर्चाचा ताळमेळ घाळून अहवाल 
तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करावे. 


५. याबाबतचा खर्च मागणी क्र.आर-१, २२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य उपशिर्ष 
(09)(92) कुष्ठरोग्यांसाठी सहायक अनुदाने (२२१००६८३), मुळ अनुदान या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. सदर आदेश वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८ 
एप्रिल, २०१७ अन्वये त्या विभागाने प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या अधीन राहून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201810171344073617 असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Ashok PakishaSaale 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Public Health 


Department, 


Hy postalCode=400032, 
a ll S h st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8bf4abca9cffe245f125 
a15e04c0484588caf62e835869F 


b4d6f50064ebdcd69, 

Nn a serialNumber=fabaff613511cd5 
0155bfbc69dd29512e15f759a3 
10be8ca8cb9522ad27ed9b9, 


Sadikale sissies 
(अ.बा.सादिकले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखावअनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१८/प्र क्र १९१/आरोग्य -५ 


२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५) संचाळक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

६) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षय), पुणे 

७) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

८) वित्तविभाग, (व्यय.१३) मंत्रालय, मुंबई. 

९) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई/निवडनस्ती (आरोग्य-५). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


